निवडसूची सन २०१८-१९. 


पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्त (Para या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना.... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-०११८/प्र.क्र.२३८ (भाग-२) /पोल-१(आअ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-१८ मार्च, २०२०. 
शासन आदेठा :- 

“पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (नि:डास्त्र” या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या “ara 
पोलीस निरीक्षक” या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांस “पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (निःदास्त्रो” या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, 
खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
Es 2 3 1४ 
दिं . | ott. किशोर चंद्रकांत पोलीस निरीक्षक, ठाणे ठाहर पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र 
पासलकर गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे 


२. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरती स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
उपरोक्त अधिकाऱ्यास नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास पदस्थापना देण्यात 
यावी. 


५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०११८/प्र.क्र.२३८ (भाग-२) /पोल-१(अ) 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००३१८१७४३३३३५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
KAI LAS A RJ U N ede Mh nmr 7b98a708cc03 


-d241a604d42bb, postalCode=400032, street= AIN 
BUILDING, 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJU! 
GAIKWAD 
Date: 2020.03.18 17:46:19 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

८. पोलीस आयुक्त, ठाणे/पुणे, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे 

१०.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

११.निवडनस्ती पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


